सन २०१७-१८ राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत 
उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका विकसित 
करणे- अ) तालुका फळ रोपवाटिका, तळेंगांव, ता. 
आष्टी, जि. वर्धा येथील प्रक्षेत्रारीलळ तार जाळीचे 
कुंपण करणेबाबत,ब) शासकीय फळ रोपवाटिका 
कुपवाड, ता. मिरज, जि. सांगली येथील संरक्षण भिंत 
बांधकाम व क) तालुका फळ रोपवाटिका पाथर्डी 
येथील विहीर दुरुस्ती कामाचे बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- फरोवा-२०१८/प्र.क्र.२२६/१३-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २४ जानेवारी, २०१९ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२,दि.२९/३/२०१८. 

२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.फलो/फलो-२/नर्सरी/वित्तीय अधि./३१०६/१७. 
दि. ७/१२/२०१८. 

3) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. फलो/फलो-२/राकृवियो/कुपवाड/१३ /२०१८. 
दि. ०३/०१/२०१९. 

४) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. फलो/फलो-२/रोवा-पाथर्डी/विहीर/१५ /२०१८. 
दि. ०३/०१/२०१९. 

प्रस्तावना:- 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका विकसित करणे अंतर्गत 
तालुका फळरोपवाटिका, तळेंगांव ता. आष्टी, जि. वर्धा येथील प्रक्षेत्रावरील तार जाळीचे कुंपण करणेबाबतच्या 
अदांजपत्रकास रु २४.१२ (अक्षरी रक्‍कम VAN लाख बारा हजार फक्त) यास कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आर्वी, यांनी तांत्रिक मंजूरी दिलेली आहे. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत 
उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका विकसित करणे सन २०१७-१८ प्रकल्पांतर्गत सदर रोपवाटिकेस रु. 
४०.०० लाख निधी वितरीत केलेला आहे. तालुका फळरोपवाटिका कुपवाड, ता.मिरज, जि. सांगली येथील 
संरक्षण भिंत रु.४०.०० लाख बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, सांगली, यांनी 
तांत्रिक मंजूरी दिलेली आहे. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका 
विकसित करणे या प्रकल्पांतर्गत कोल्हापूर संभागास रु. ५५.०० लाख निधी उपलब्ध करून देण्यात आला 
आहे. तालुका फळरोपवाटिका पाथर्डी येथील विहीर दुरुस्ती कामाचे बांधकामासाठी रु. ६,९३,३५७/- च्या 
अंदाजपत्रकास कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांनी तात्रिक 
मंजूरी प्रदान केली आहे. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका विकसित 
करणे या प्रकल्पांतर्गत पुणे विभागास रक्‍कम रु. ४४.६२ लाख निधी वितरीत केलेला आहे. 


वित्तीय नियम पुस्तीका १९७८ भाग-पहिला ,उपविभाग १ ते ५ पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ 
(३)अन्वये रु. २० लक्ष पर्यंतच मर्यादीत वित्तीय अधिकारी असल्याने त्यापुढील वित्तीय अधिकार प्रशासकीय 
विभाग प्रमुखास असल्याने संचालक, फलोत्पादन यांनी सदर प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार 
वरील तार जाळीचे कुंपण करणेबाबत, संरक्षण भिंतीचे बांधकाम व विहीर दुरुस्ती कामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०१८/प्र.क्र.२२६/१३-अओ, 


शासन निर्णय - 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका विकसित करणे अंतर्गत 
अ) तालुका फळरोपवाटिका, तळेंगांव ता. आष्टी, जि. वर्धा येथील प्रक्षेत्रावरील तार जाळीचे कुपंन 
करणेबाबतच्या अदांजपत्रकास रु २४.१२ (अक्षरी रक्कम रु.चोवीस लाख बारा हजार फक्त) ब) तालुका 
फळरोपवाटिका कुपवाड,ता.मिरज, जि. सांगली येथील संरक्षण भिंत बांधकाम प्रस्ताव रु.४०.०० लाख 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रकाच्या एकूण रु.६४.१२ लाख रक्कमेस वित्तीय नियम पुस्तिका१९७८ भाग-पहिला 
उपविभाग१ ते ५ पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ (३)अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. तालुका फळरोपवाटिका पाथर्डी येथील विहीर दुरुस्तीचे बांधकामाकरिता, वित्तीय नियम पुस्तिका 
१९८७ भाग पहिला, उपविभाग-५ मधील अ.क्र. १० परिच्छेद अ.क्र. १३४ नुसार सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या परिरक्षणासाठी ताब्यात नसलेल्या बांधकामांच्या सर्वसाधरण दुरूस्ती व विशेष दुरूस्ती प्रशासकीय 
(वित्तीय) मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासनिक विभागास आहे. त्यानुसार रक्‍कम रु.६,९३,३५७/- एवढया 
रकमेस तार जाळीचे कुंपण करणेबाबत, संरक्षण भिंतीचे बांधकाम व विहीर दुरुस्ती बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२४१६१५५९३४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ashok Maroti Atram 


Date: 2019.01.24 16:26:11 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
२. संचालक फलोत्पादन, कृषि, आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
३. विभागीय कृषि, सहसंचालक,नाशिक विभाग, नाशिक. 
४. विभागीय कृषि, सहसंचालळक,अमरावती विभाग,अमरावती. 


५. जिल्हा अधिक्षक कृषि, अधिकारी,वर्धा/ अमरावती 
६. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई /नागपूर, 
महालेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 
वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 
. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१०. सहसंचालक लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला,मुंबई -३२, 
११. अवर सचिव, कार्या-१४८१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१३. निवड नस्ती (१३-ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


